डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे 
येथील दोन शौक्षणिक विभाग व ग्रंथालय येथे 
अत्यावश्‍यक शौक्षणिक व वैज्ञानिक उपकरणे, विविध 
यंत्रसामुग्री इ. ची खरेदी करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- डीसीयु-२०२३/प्र.क्र.११/विशि-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- १. प्र-कुलसचिव डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे यांचे दि.२४.०१.२०२३ रोजीचे पत्र. 
२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, 
दि.०१.१२.२०१६. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२ दि.१७.०४.२०१५. 


प्रस्तावना :- डेक्कन कॉलेज ही संस्था भारतातील तीन जुन्या संस्थापैकी एक आहे. दि.०६.१०.१८२१ रोजी 
हिंदु कॉलेज नामक संस्था म्हणून अस्तित्वात आली. दि.१५.११.१८६४ रोजी या कॉलेजचे नाव बदलुन डेक्कन 
कॉलेज असे करण्यात आले. डेक्कन कॉलेज या संस्थेने त्रिशताब्दी वर्षात पदार्पण केले आहे. डेक्कन कॉलेज 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती व पुरातत्त्वशास्त्र, भाषाशास्त्र व संस्कृत कोडझास्त्र या विषयांमध्ये पदव्युत्तर 
शिक्षण व संशोधनासाठी देशात व परदेशात विख्यात असून पुरातत्त्वशास्त्र व भाषाशास्त्र या विषयांचे विभाग 
येथील विद्यार्थ्यांनी देशाच्या इतर भागात जाऊन सुरु केलेले आहेत. या संस्थेच्या विविध विभागांना आधुनिक 
उपकरणे उपलब्ध करुन दिल्यास विद्यापीठाच्या शैक्षणिक, संशोधन, नवसंशोधन व रॅकींगवर सकारात्मक 
परिणाम होणार आहे. सबब, विद्यापीठाने उपकरणे व यंत्रसामुग्नीची खरेदी केंद्र शासनाच्या गव्हर्नर्मेट ई- 
मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलमार्फत करण्याचे संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये कळविले आहे. या मध्ये पुढील 
प्रकारच्या अत्याधुनिक उपकरणांचा समावेश असणार आहे. जसे डिजीटल रेडिओग्राफ मशिन, स्मार्ट टेक 
स्टोरेज अँण्ड सेफ्टी Hews, ग्राऊंड WII रडार जी एस एस आय, पार्टिकळ साइझ अँनालायझर, 
एक्स-रे फ्लुरोसीन, इत्यादी, सदर उपकरणांचा संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी उपयोग होणार आहे. त्यानुषंगाने 
विविध उपकरण खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मान्यतेस्तव सादर केले आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
खरेदी प्रक्रियेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे येथील दोन शैक्षणिक विभाग व ग्रंथालय 
येथे sears शैक्षणिक व वैज्ञानिक उपकरणे, विविध यंत्रसामुग्री इ. ची खरेदी करण्यासाठी विद्यापीठाने 
प्रस्तावित केल्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट मधील उपकरणे खरेदी करण्यासाठी एकूण अंदाजित 
रक्‍कम रु.९,३४,००,०००/- (अक्षरी रुपये नऊ कोटी चौतीस लक्ष फक्त) ची खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः डीसीयु-२०२३/प्र.क्र.११/विशि-२ 


२. सदर उपकरणांची खरेदी पुढील अटींच्या अधिन राहून करण्यात यावी. 


१) 


सदर उपकरणे व सामुग्रीची आवऱ्‌यकता/मागणी याची शाहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. सदर प्रक्रिया शासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, 
२०१६ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

सदरहू उपकरणे व सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्यावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (89110०8) specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती/अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, इतर 
राज्यांचे दरकरार खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, 
त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post-dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य fafrdar (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory ।॥॥81899116॥),मेन्टेनन्स योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
ताळमेळ प्रमाणपत्र (Reconciliation Certificate) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी सादर करावे. 
तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 


११ 


२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग- 
दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


) वरील तरतूदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यापीठाची राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीसीयु-२०२३/प्र.क्र.११/विशि-२ 

उच्च शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (००) (२१) डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे या 
संस्थेचा विकास (२२०२ ०९१४), ३१ सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतुदीतून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय हा, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम 
(भाग-२), दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग- 
दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक-७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामुग्री आणि उपक्रम संच विकत 
घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२१६११४६५३९८०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


AJIT MADHUKARRAO 
BAWISKAR 


(अ. म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
कुलगुरू, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे 
कुलसचिव, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे 
. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
५. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) -१/२ महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, पुणे. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१०. नियोजन विभाग (१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
११. वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-३)/(व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई. 
१२. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. प्रधान सचिव. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीसीयु-२०२३/प्र.क्र.११/विशि-२ 


परिशिष्ट - ९ 


शासन निर्णय क्रमांक :- डीसीयु-२०२३/प्र.क्र.९१९/विशि-२ दिनांक : जानेवारी, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


List of Equipments for proposed in Archaeology wing 


Sr. Particulars of Equipment Quantity Approximate Cost. 
No. Rs. In Lakhs 
1. Nextengine 3D digital scanner with computer System with mega memory 1 8,00,000 
2. Digital microscope (dinolight) with operating system and Accessories 1 2,00,000 
Accessories includes 
The miniature precision stand 
Side light with polarizer 
Multi-purpose Adapter 
The minature X Y+R inspection stage 
3. Digital radiograph machine (GE Health care) with AC with plates and consumable 1 40,00,000 
Movable mobile locker system/metal manual mobile shelving office furniture 1 20,00,000 
filing storage system (SMART TECH STORAGE & SAFETY SOLUTIONS) 
5. Castes for Teaching (primates, Australopithecus group, Homo group, human 1 20,00,000 
skeletons) Bone Clones, Inc. Company 
| 6. | Ground Penetration Radar GSSI with 30-40 m depth of perception 1 45,00,000 
the Microscope micropaleontology analysis SAX 16 Binocular Microscope with 1 7,00,000 
camera and image processing software, Olympus Company 
|8._ | Particle size distribution apparatus (pipette method) Lawrence and Mayo 1 13,500 
19. | High speed stirrer Lawrence and Mayo 1 11,000 
10. Proctor Penetrometer (Hydraulic type) 1 10,000 
11. Compaction apparatus Lawrence and Mayo 1 8,900 
12. Particle size analyser (Malvern) 1 35,00,000 
13. Core cutter Lawrence and Mayo 1 7,300 
14. Scanner (Al size) HP 1 9,00,000 
15. Hand corer P1.02 Eijkelkamp 1 4,00,000 
16. Arc GIS software Archa GIS version 9.3 Rolta India Ltd 1 14,00,000 
17. Binocular Microscope Olympus CX2li 1 56,000 
18. Electron microscope 
Hitachi S806 Field SEM ] 72,000 
Hitachi S2400SEM 73,000 
Hitachi SSOOSEM 37,000 
19. Digital Calipers 1 
Mitutoyo 500-196-300 (Absolute onsite digital sensor) 18,000 
Yuzuki Electronic Digital Gear Tooth Calipers (Ms-50) 14,000 
20. Digital Weighing Machines 1 
Equinox EB-EQ90 Weighing scale 5,000 
Dr.Gene GBS-710 Weighing scale 6,000 
21. Stainless Steel Lockers 1 
Stainless Steel Lockers (Shiv Kripa Works/Godrej) 40,000 
Stainless Steel Cabinet (with Locker) (Global Equipments) 60,000 
22. 3-D Printer 1 3,00,000 
Brand-Makerbot 
23. Video Camera (Handycam) 1 20,000 
specifications-Sony Camcorder- 40,000 
24. Buehler Microtome 1 4,00,000 
Model-ISOMET 6000 
25. X-ray Fluorescence 1 60,00,000 
Pan Analytical 
A Total 2,81,82,700/- 


B. Maintenance of Instruments per year = 2,50,000/- 

C. Repair of instruments per year = 4,50,000/- 

D. Consumables (Per year) = 9,17,300/- 

E. Contingency includes special needs (Per Year) = 2,00,000/- 

Sum total Budget =2,81,82,700+2,50,000+4,50,000+9,17,300+2,00,000 = 3,00,00,000 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीसीयु-२०२३/प्र.क्र.११/विशि-२ 


परिशिष्ट - २ 


शासन निर्णय क्रमांक :- डीसीयु-२०२३/प्र.क्र.१९/विशि-२ दिनांक : जानेवारी, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


[1]Phonetics cum language laboratory 


Estimated expenditure 


S.N. /Item No. of Units Price per unit (In Rs.) 
1 HP ProDesk 400G7 Microtower PC 20 51,714/- 10,34,280 
2 HP Pro G1 Microtower PC 1 76,900/- 76,900 
3 LED Monitor 21 9,400/- 1,97,400 
4 USB Keyboard 21 618/- 12,978 
5 USB Mouse 21 332/- 6,972 
| 6 | ACEN Language Lab software As per quoted in quotation 1,00,000 
7 १. 1) As per quoted in quotation 5,00,000 
| 8 | Projector 1 36,501/- 36,501 
} 9 | HP all-in-one Printer 2 25,000/- 50,000 
10 Headphone 25 2,900/- 72,500 
11 Fitting and accessories (Elect & LAN) As per quoted in quotation 2,00,000 
12 Split AC | 6 71,000/- 4,26,000 
13 Acoustic treatment for walls As per quoted in quotation 5,00,000 
14 6KVA online UPS 1 4,00,000/- 4,00,000 
15 OS and application software’s As per quoted in quotation 3,00,000 
[2] Computational Linguistics laboratory 
] Computer for teacher console 1 76,900/- 76,900 
Computers for student 20 51,714/- 10,34,280 
2 Programming software’s As per quoted in quotation 1,00,000 
3 Projector 1 36,501/- 36,501 
4 Headphone 25 2,900/- 72,500 
5 Computational tools As per quoted in quotation 7,250 
| 6 | Other NLP subscriptions As per quoted in quotation 50,000 
7 12KVA online UPS 1 10,00,000/- 10,00,000 
[3] Psycholinguistics laborator 
5 नभा र तच नाह See hardware 0१0४१६९ As per quoted in quotation 52,99,200 
3 6KVA online UPS 1 4,00,000/- 4,00,000 
[4] Interactive ICT classroom 
1 Interactive smart boards As per quoted in quotation 5,00,000 
2 Projectors and retractable screens 03 2,70,000/- 8,10,000 
3 | 2D and 3D models 10 १0८ 0015070 
quotation 
4 64GB pen drives 10 999/- 9,990 
2TB hard disks 5 5,300/- 26,500 
5 Emerson make SKVA UPS with Exide make 04 2,47,499/- 9,91,996 
tubular batteries 
| 6 | Public address system 02 32,000/- 64,000 
7 Sony (851101) LED smart Android TV 01 4,88,990/- 4,88,990 
| 8 | Godrej chairs 30 5,337/- 1,60,110 
Total 1,50,41,748 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीसीयु-२०२३/प्र.क्र.११/विशि-२ 


परिशिष्ट - ३ 


शासन निर्णय क्रमांक :- डीसीयु-२०२३/प्र.क्र.९१/विशि-२ दिनांक : जानेवारी, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


Library Facility 


Particulars about Library Facility Fund Requirement of the Library (for 2 years) 
A) Books and Journals (Print plus Online) Rs.80,00,000/- 
B) Major Equipment’s and Furniture Rs.50,00,000/- 
C) Digital Library Set-up Rs.1,00,00,000/- 
D) Library Security System Rs.50,00,000/- 


1. CCTV (Closed Circuit Television) 
2. RFID (Radio Frequency Identification) Technology 


F) Physical Preservation and Pest Controlling Rs.20,00,000/- 


Total | Rs.3,00,00,000/- 


परिशिष्ट - ४ 


शासन निर्णय क्रमांक :- डीसीयु-२०२३,/प्र.क्र.१९/विशि-२ दिनांक : जानेवारी, २०२३ सोबतचे विवरणप 


The following is the list of equipment’s for proposed network setup in Deccan College campus. 


Sr. Name of Equipment Quantity Amount (approx) 
No. 

1. Cisco 48 — port switch manageable 2 15.00 lacs 
2 D-Link 24-port switch unmanageable 50 5.00 lacs 
3. Modules (1GB) 70 10.00 lacs 
4. Access point for WIFI connection [60________| 4.00 lacs 
3. Media Convertor for internet connection 20 1.5 lacs 

| 6. | D-link Cat-6 Lan Cable Box (300 mtr each) 50 4.00 lacs 
ग. UPS power backup for each network setup (SKVA unit) 20 units 6.00 lacs 
eal CCTV Camera for security system of the campus 50 cameras + 10 | 5.00 lacs 

DVR/NVR 
Total 50.00 Lacs 
परिशिष्ट - ५ 


शासन निर्णय क्रमांक :- डीसीयु-२०२३/प्र.क्र.१९/विशि-२ दिनांक : जानेवारी, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


List of computers and related peripheral devices for deccan college 


Sr. 
No. 


Particulars/Configuration Quantity Amount 


1. 


Configuration for Desktop 150 * 80,000/- 1.2 crore 

Computers (DELL/HP/Lenovo) 

i. Processor: 12" Gen Intel® Core ™ i5-1235U 

ii. Operating System: Windows 11 Home Single language 

iii. Graphics Card: Intel® UHD Graphics 

iv. RAM: 16GB, 2x8GB, DDR4, 3200MHz 

v. Storage: 256GB M.2PCle NVMe Solid State Drive (Boot) + 1TB 5400 
rpm 2.5” SATA Hard Drive (Storage) 

vi. Screen: 60.5-cm. display Full HD (1920X1080) 

vii. Microsoft office 2021 professional version. 

viii. Adobe Acrobat DC reader. 

ix. USB mouse. 

x. USB Keyboard 


2: Champion 800 VA IPS 100 3.5 lacs 

3: Adobe Photoshop CC 2023 5 Licenses 1.00 lacs 

4. HP LaserJet Pro P1108 Printer 50 2.5 lacs 

5. HP Laserjet Pro MFP M128 15 3.75 lacs 

|6._| HP ScanJet Pro 2000 52 Sheet-feed Scanner 10 2.6 lacs 
Total 1.34 crore 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


